दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ठेव 
संलग्न विमा योजनेंतर्गत अनुज्ञेय 
असलेली रक्‍कम अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक-ठेवियो १०.१८(४४/२०१८)/अर्थ-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दि.१६.०३.२०१८ 


शुद्धीपत्रक ] द्धीपत्रक:- 


संदर्भ:- शासन ज्ञापन क्रमांक- ठेवियो १०.१८(४४/२०१८)/अर्थ-१, दिनांक ०३/०३/२०१८. 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन ज्ञापनान्वये दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ठेव संलग्न विमा 
योजनेंतर्गत अनुज्ञेय असलेली रक्‍कम अदा करण्यात आली आहे. त्यामधील विवरणपत्रामध्ये अनु.क्र.९ मध्ये 
खालील प्रमाणे सुधारणा केल्यानुसार वाचावे. 


अ. । नियंत्रक | मंडळ कार्यालयाचे | भविष्य निर्वाह निधी मृत कर्मचाऱ्याचे नाव पदनाम रक्‍कम 
क्र. | अधिकारी नाव क्रमांक 
क्रमांक 

९ | ooze | अधीक्षक अभियंता, | पीडब्ल्यूरमएच-७४३६५ | के. प्रमोद विश्वनाथ व.लिपिक ६०००० 
यांत्रिकी मंडळ, घोडके 

कोल्हापूर पीडब्ल्यूएमएच-७०१४० | के. सुर्यकांत दिनकर अभिलेखापाल | ६०००० 
सरडे 

एकूण | १२०००० 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१८०३१६१४२६५८०८२७ असा आहे. 
हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Rode Pralhad Shankar 
(प्रल्हाद RTS) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 


महालेखापाल कार्यालय,मुंबई/नागपूर 

प्रधान सचिव(जसं) यांचे Raz सहायक,जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव(लाक्षेवि) यांचे Raa सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, कोल्हापूर 

लेखा कार्यासन,जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

अर्थ-१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


